नागपूर जिल्ह्यातील मौदा तालुक्यातील ४ इतर 
जिल्हा मार्ग व ४ ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २५ मे, २०१८. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.का-प्रआ/६८३७, दि. ०६/१२/२०१७. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन पत्रांन्वये 
नागपूर जिल्ह्यातील मौदा तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते हे प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. रस्त्यांवरील वाढती वाहतूक व 
औद्यौगीकरण विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन 
नागपूर जिल्ह्यातील मौदा तालुक्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


कि.मी. 


प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ | साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
अ. रस्त्यांचा व करावयाची | नंतरचा क्रमांक 
क्र. क्रमांक लांबी (कि.मी) | एकूण लांबी 
| | तारसा (राज्यमार्ग-३४५) पासून कुंभारी | इतर जिल्हा | (0/00 ते ५/००) १४.०० प्रमुख जिल्हा 
आजनगांव मौदा रस्ता मार्ग -२०२ | ५.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१२९ 
ग्रामीण मार्ग (०/०० ते 3/00) 
११२ ३.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ६/००) 
१५१ ६.०० कि.मी. 
बापदेव (राज्यमार्ग-३३९) पासून कोपरा । ग्रामीण (०/०० ते 8/00) १०.०० प्रमुख जिल्हा 
२. । नानदेवी ते राज्यमार्ग-३३९ ला मार्ग-१०४ । ४.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१३० 
जोडणारा रस्ता इतर जिल्हा । (०/०० ते ६/००) 
मार्ग २०५ ।६.००कि.मी. 
खोपडी (प्रमुख जिल्हा मार्ग-२३) पासून | इतर जिल्हा | (0/00 ते ६/००) | १६.०० प्रमुख जिल्हा 
२. सालवा ते राज्यमार्ग- ३४५ ते सिंगोली | मार्ग १८९ । ६.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१३१ 
मांगळी (चांदे) सावरगांव वापदेव | ग्रामीण (२/०० ते ४/००) 
राज्यमार्ग-३३९ जोडणारा रस्ता मार्ग २४० २.०० कि.मी. 
इतर जिल्हा । (०/०० ते ८/००) 
मार्ग २०४ ८.०० कि.मी. 
एकूण 80,00 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१४/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नागपूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत ४०.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२८५९.७८० + ४०.००) म्हणजेच 
२८९९.७८० कि. मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग लांबीत २५.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(१९०९.९१० - २५.००) म्हणजेच १८८४.९१० कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग लांबीत १५.०० कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (५७७९५.२४०- १५.००) म्हणजेच ७७८०.२४० कि. मी. इतकी होईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५२५१६४२११९३१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Swaroop Tukaram 


Raipure 


(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन. 


१) विभागीय आयुक्त, नागपूर. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,नागपूर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नागपूर(यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


